पोलीस विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांना अनुज्ञेय असणारे लाभ कारागृह व 
सुधारसेवेतील गणवेषधारी अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबत निर्णय 
घेण्यासाठी सक्षम असलेली समिती 
स्थापन करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई-१०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०१६ 


शासन निर्णय: 

कारागृह विभाग पोलीस विभागाप्रमाणेच गुन्हेगारी प्रशासनाच्या यंत्रणेचा एक भाग असून 
त्यांचा अत्याव्‌यक सेवेत समावेश आहे. कारागृह विभागातील कर्मचाऱ्यांना पोलीस विभागाप्रमाणे 
कायदा, सुव्यवस्था व संरक्षणाच्या निगडीत भुमिका व जबाबदा-या पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे 
या दोन्ही बलातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधेमध्ये समानता असणे आवश्‍यक 
आहे. सबब पोलीस विभागातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सुविधा/ लाभदायी 
योजनांचा आढावा घेऊन त्या आवश्‍यकतेनुसार कारागृह व सुधारसेवेत कार्यरत गणवेषधारी 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सुध्दा लागू करणे आवश्‍यक आहे. 


महाराष्ट्र पोलीस बलातीळ अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या इतर सुविधा / 
लाभदायी योजना कारागृह व सुधारसेवेतील गणवेषधारी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यकतेनुसार 
लागू करणेसाठी निर्णय घेण्याकरीता सक्षम असलेली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत 
आहे. 


१ 
२ 


3 
8 


अपर मुख्य सचिव (गृह)- अध्यक्ष 

प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग- सदस्य 

प्रधान सचिव ( विशेष), गृह विभाग- सदस्य 

प्रधान सचिव (वित्त विभाग)-सदस्य 

५) प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)-सदस्य 

६) पोलीस महासंचालक-सदस्य 

७) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह सुधारसेवा -सदस्य 
८) सहसचिव/उपसचिव(तुरुंगै-सदस्य सचिव 


— 


— «> 


— 


ord 


— 


— 


उपरोक्‍त समितीस पोळीस बलाला लागू असलेल्या सर्व सुविधा/ लाभदायी योजनांचा 
अभ्यास करुन त्या कारागृह व सुधार सेवेतील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी 
आवश्यकतेनुसार बदल करुन लागु करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. समिती 
सदस्यांमध्ये ज्या प्रकरणी सर्वसहमती नसेल त्या प्रकरणी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने 
अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१ 


यापुढे पोलीस बलास लागू होणाऱ्या नविन सुविधा/ लाभदायी योजना कारागृह व 
सुधारसेवेतील गणवेषधारी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना लागू करणे era होईल किंवा कसे याबाबत 
सदर नविन योजना पोलीस बलास लागू करतानाच विचार होणे आवश्‍यक असल्याने पोलीस 
बळलाबाबतचे असे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करताना उपरोक्त समितीच्या या 
संबंधातील अभिप्रायासह सादर करणे आव्यक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४२६१५१३१६६७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Jaysing Dee 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PAWala ॥/ BeBe cars 
(ज. ल. पावरा) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


4 


मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) मा.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), मुंबई 
१२) महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), नागपूर 
१३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४) अपर पोळीस महासंचाळक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


SG ८-८ 


(९ 


vw 


१५) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पुणे/ दक्षिण विभाग, मुंबई 
१६)सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक 

१७) सर्व अधीक्षक, कारागृह 

१८) निवडनस्ती तुरुंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


